नवीन लेखाझीर्ष उघडणेबाबत 
वृक्ष लागवड व संगोपन 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ०९१८/प्र.क्र.९३/विा-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.साववि-२०१६/प्र क्र ८० (भाग-२)/फ ११, 
दिनांक २५/७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी कार्यक्रमावरील 
खर्चामधून ०.५% मर्यादेत “वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
या अनुषंगाने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“वृक्ष लागवड व संगोपन कार्यक्रम” या योजनेस नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाश्रीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक बी-६ Demand No. 8-6 
२४०६, वनीकरण व वन्य जीवन 2406, Forestry and Wild Life 


= वनीकरण करणव पर्यावरण U विकास 
०४- वनीकरण व पर्यावरण विकास (04) Afforestation and Ecology Development 
१०१, राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरणा विकास कार्यक्रम, | 101, National Afforestation and Ecology 
Development Programme 


(00)(09) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनीवरीळ (00) (01) Tree Plantation and Conservation 
Under Sustainable Development Goals (Goal 


सजीव) अंतर्गत eres आणि संगोपन (राज्यस्तरीय 15- Life on Land ) (State level Scheme)(Police) 


योजना) (पोलीस) 
Speer) (2406**) 
०२-मजुरी 02- Wages 


२१-पुरवठा व सामग्री 21-Supplies and Materials 


२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
ख.वि./चा-१/गृह विभाग/युओआर-३०/२०१९-२०/२२३, दिनांक ३०/०५/२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक २१९/१९/व्यय-७, दिनांक २५/०६/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०९१८/प्र.क्र.९३/विशा-९ 


2. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९०६१२०९५९०५२९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Seema Tushar 


Sawant 


Digitally signed by Seema Tushar Sawant 

DN: c=IN, o=Government of maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb098e7 
6eb25dd802b0518e7d63, 
serialNumber=9ed89e6c00b3fd549e02fb85dfe0767f96018a2 
9ccac79ec62aafd247decece8, cn=Seema Tu: Si it 
Date: 2019.09.06 12:16:55 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव(अपिल व सुरक्षा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
र्‌. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 

१६. वित्त विभाग (व्यय-७/ अर्थसंकल्प -११) मंत्रालय, मुंबई 

१७. नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय,मुंबई 

१८.सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१९. निवड नस्ती (विशा-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


